राज्य अन्न आयोग, मुंबई कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२३/प्र.क्र.११६/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १३ ऑक्टोंबर २०२३. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय अ.ना.पु.व ग्रा.स.वि क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१५६/ना. पु. 92, 
दि. १८/०४/२०२२. 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३. 
३) वित्त विभाग शुद्धीपत्रक क्र.पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२३, 
४) राज्य अन्न आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राअआ-२०२३/संकिर्ण/प्र.क्र.५२, 
दिनांक ११.९.२०२३ 


प्रस्तावना: 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील पदांचा आढावा 
घेवून संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पदांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र ८ मध्ये दर्शविल्यानुसार राज्य अन्न आयोग, मुंबई कार्यालयाकरीता ९ पदे 
मंजुर असून सदरची पदे ही अस्थायी पदे आहेत. परिणामस्वरूप सेवार्थ प्रणालीत सदरची पदे अस्थायी पदे 
(Temporary Post) म्हणून दर्शविण्यात आलेली आहेत. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केले 
आहेत. त्यानुसार राज्य अन्न, आयोग, मुंबई कार्यालयातील मंजुर पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासन 
स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य AA आयोग, मुंबई कार्यालयातील खालील पदांची आवश्‍यकता विचारात घेवून, सदर पदे ६ 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३ ते 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
मुदतवाढ द्यावयाची अस्थायी पदे 
Paes | सचिव (१ | 
२. विधी अधिकारी (१. | 
३. लेखाधिकारी (१ | 
४. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (१. | 
ष्‌. लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (१ | 
६. वरिष्ठ लिपिक २ 
७. लिपिक टंकलेखक २ 
एकुण ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२३/प्र.क्र.११६/ना.पु.१५ 


३. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व तो " मागणी क्र.एम-२ ,२४०८ अन्न साठवण व वखार, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) 
शिधावाटप (०२) (09) मुंबई शिधावाटप क्षेत्र, दत्तमत (२४०८ ००६४ ) ०१,वेतन” या लेखा शिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमाक faa विभाग शा.नि.क्र.पदनि - 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१६१९१०७१०६ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a70135 10f4fe04fa 
d27512588a0bc8e15f, postalCode=400032, st=Maharashtr: 


KOLEKAR होव... 010 
(ता.मा.कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) सचिव, राज्य अन्न आयोग कार्यालय, मुंबई 
२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
3) महालेखापाल महाराष्ट्र-१ महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयत्ता), मुंबई, 
४) महालेखापाल महाराष्ट्र १, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७) वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
१०) निवड नस्ती (कार्यासन ना. पु. १५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


